मुंबई सीसीटीव्ही टप्पा२ या 
प्रकल्पांतर्गत कामांसाठी निधी वितरण 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.सीसीटी-३६१९/प्र.क्र.9७६/पोल-३. 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई. पिन-४०००३२. 
दिनांक : ३१ मार्च २०२४. 


वाचा = १) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.सीसीटी-३११५/प्र.क्र.२१/भाग- 
२/पोल-३, दि.२६/२/२०१९. 
२) प्रकल्प सल्लगार यांचा इमेल संदेश, दिनांक ३०.०३.२०२४. 
प्रस्तावना. 


मुंबई सीसीटीव्ही प्रकल्प राबवित असलेल्या मे. एल अँड टी मार्फत मुंबई शहरात 
अतिरिक्‍त ५६२५ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे व यासाठी येणाऱ्या रु.३२३.२३ कोटी खर्चास तसेच 
एकूण रु.१३०३.५६ कोटी इतक्या खर्चास शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.सीसीटी- 
३११५/प्र.क्र.२१/भाग-२/पोल-३, दि.२६/२/२०१९ द्वारे सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
आली. त्या प्रमाणे मे. एल अँड टी यांच्याशी करार करण्यात आला. तसेच, CAPEX रकमेच्या Yo 
टक्‍के “Mobilization Advance” म्हणजे रु.१६,१६,०६,३६७/- इतकी रक्‍कम मे. एल अँड टी 
यांना देण्यात आली आहे. 


2. ५० टक्के कॅमेरे (२९६८ कॅमेरे) व १०० टक्‍के “Backend Infrastructure” 81 टप्पा पूर्ण 
झाल्यावर CAPEX रकमेच्या Yo टक्के रक्‍कम म्हणजे रु.६४,६४,२५,४६९/- (वस्तु व सेवा 
करासह) करारानुसार मे. एल अँड टी यांना देय आहे, असा अहवाल प्रकल्प सल्लागार यांनी दिला 
आहे. 


शासन निर्णय. 


मुंबई सीसीटीव्ही टप्पा-२ या प्रकल्पांतर्गत कामांसाठी रु.६४,६४,२५,४६९/- (रुपये 
WAC कोटी ATE लक्ष TA हजार ARs एकोणसत्तर फक्त) (वस्तु व सेवा करासह) 
इतकी रक्कम गृह विभाग-मागणी क्र. बी-१०, ४०५५ पोलीस यावरील भांडवली खर्च, ८०० इतर 
खर्च, (००) (०९) सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविणे (४०५५ ०२२३) या अंतर्गत ५२ यंत्रसामग्री व 
साधनसामग्री या लेखाशीर्षाखाली चालू वित्तीय वर्षात (सन २०२३-२४) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, 
यांना वितरित करण्यास याद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे. 


२. उक्त रक्कम अधिदान व लेखा कार्यालयातून आहरित करण्यासाठी पोलीस आयुक्त, 
बृहन्मुंबई, यांना नियंत्रक अधिकारी व त्यांच्या कार्यालयातील आहरण व संवितरण अधिका-यास 
आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


३. उक्त रक्‍कम वितरित करणेबाबत स्वतंत्रपणे आदेश काढण्यात येतील. 


झासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६१९/प्र.क्र.9६/पोल-३. 


४. हाझशासन निर्णय, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग-पहिला, उपविभाग-दोन, 
महाराष्ट्र आकस्मिक खर्च नियम, १९६५, अन्वये प्रदान करण्यात आलेले वित्तीय अधिकार, 
अ.क्र.२७ अ, अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


दष. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३३११८०४३५५०२९ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
KA | LA S A RJ U N Hee OVENMENT CE MALARASHTAK ou=HOME DEPARTMENT, 


2.5.4.2 abfcb1894c4c597cc944f19a89f474e7b98a7 08cc03eb46cd241a6 
04d42bb, postalCode=400032, st=Maharashi 


, St=Maharashtra, 
serialNumber=47D 1607 17AE29C2D2661B5275D8B9B4CFAE93893BE65A278 
G A | KWA D 53145A4C04D865CD, cn=KAILAS ARJUN GAIKWAD 
Date: 2024.03.31 18:13:50 +05'30" 
(केलास गायकवाड) 
शासनाचे सह सचिव. 


प्रति, 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राज भवन, मुंबई 
मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 


मे. एल अँड टी (ईमेल द्वारे) 
मे. पी डब्ल्यू सी (ईमेल द्वारे). 


-0 


प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-७/विनियम), मंत्रालय, मुंबई. 
कार्यासन अधिकारी (अर्थसं-१), मंत्रालय, मुंबई. 

निवड नस्ती, पोल-३. 


AN AD 


mo 2८. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


